सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १४ट 


मत 


बुधवार , दिनांक १५ मार्च २०१७ : फाल्गुन २४ , शके १९३८ सकिंमत ० .०० रु .ट 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


६ . या कार्यालयाची सुनावणी नोटिस क्रमांक २०१६- २०१७/ 


नपाप्र / कावी-८२ दि . २५ / ०१ / २०१७ , ०२/ ०२ / २०१७ , १७ /०२/ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


२०१७ . 


वाचा : १ . महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १) (ड ) सुधारीत. 


आदेश 


२. मा . राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र जा क्र रानिआ / नप 
२०१५/ प्र.क्र१० / का - ६ दि . १०/ ०८ / २०१५ . 


३ . मा सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 
रानिआ / २०१६ / उनिख/ प्र .क्र१३ / संगणकीकरण कक्ष दिनांक १५ / 


जा .क्र . २०१६- २०१७/नपाप्र/ कावी/२२१ . – ज्या अर्थी, 
उक्त वाचा क्रमांक ०१ व ०२ अन्वये नगर परिषद निवडणुक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह 
राज्य निवडणुक आयोगानेविहित केल्यानुसार निवडणुक निकाल 
जाहिर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये सादर न 
केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्या बाबतचे अधिकार 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 


१० / २०१६ . 


४ . मा सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 
रानिआ/ २०१६/ उनिख / प्र.क्र१३/ संगणकीकरण कक्ष दिनांक २५ / 


१० / २०१६ . 


५ . सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी , सार्वत्रिक निवडणुक 
नगर परिषद कळमनूरी २०१६ तथा मुख्याधिकारी नगर परिषद 
कळमनूरी यांचा अहवाल ९४/ दि . २४/ ०१/२०१७. 


ज्या अर्थी कळमनूरी नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक 
दिनांक २७/ ११/ २०१६ रोजी संपन्न झाली आहे. निवडणुकीचा 
निकाल दिनांक २८ /११/२०१६ रोजी जाहीर झाला आहे. त्याअर्थी 
निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक निकाल जाहीर 
झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १५ मार्च २०१७ : फाल्गुन २४ , शके १९३८ 

भाग १ - अ असाधारण 
२७/ १२/ २०१६ पर्यंत निवडणुकीचा एकत्रित खर्च शपथपत्राव्दारे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक निवडणूक 
व आयोगाने निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यातील माहितीसह कळमनूरी यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व 
निवडणूक खर्च अधिकारी यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या खालील प्रमाणे उमेदवारां 
त्या अनुषंगाने उक्त वाचा क्रमांक ५ नुसार मुख्याधिकारी तथा बाबतची माहिती सादर केली आहे . 


अ . क्र 


उमेदवाराचे नांव । 


अ . क्र 


उमेदवाराचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 
३ - अ 


| वैशाली राहुल बेद्रे 


१3 


॥ 


प्रभाग 
क्रमांक 
अध्यक्ष 
पदासाठी 
अध्यक्ष 
पदासाठी 
१ - ब 


४ - अ 


३ 


। 


४ - ब 


| उमेदवाराचे नांव | अ .क्र प्रभाग 

क्रमांक 
पठाण अब्दुला 

| ७ - ब 
खा मन्नान खा 
शेख शमीम बेगम | १४ | ७ - ब 
इ हबीब 
पाईकराव अशोक | १५ | ७- ब । 
वामनराव 
पुंडगे अमोल | १६ । ८ - अ 
निवृत्ती 
खर्जुले शालीनी । १७ । ८ - क 
प्रमोदराव 
पाईकराव 
लक्ष्मीबाई शिवाजी 


इंगोले गणेश 
गंगाराम 
तेलगोटे धिरज 
रमेश 
बलखंडे बौधरत्न 
विश्वनाथ 
|पंचलिंगे दत्तराव 
मल्हारी 
वाढवे कविता 
अनिल 


४ 


शेख शमीम अ 
हबीब 
भालेराव शिलाबाई 
बळीराम 
शेख जमीर शेख | १० 
मकसुद 
कदम युवराज 
सिद्यार्थ 
हटकर दाजिबा । 
धारबा 


| १ - ब 


४ - ब 


५ 


। 


२ - ब 


५ - अ 


६ 


। 


२ - ब 


७ - अ 


निवडणुक खर्चचा हिशोब सादर करण्यास कसुर केल्याचे 
सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवरांस नगर परिषद निवडणूक 
लढविण्यास व आदेशाचे तारखे पासुन तीन वर्षासाठी अनर्ह 
ठरविण्यात येते . 


उक्त वाचा क्रमांक ०६ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांनी 
दिनांक २५ / ०१ / २०१७, ०२/ ०२ / २०१७, १७/ ०२/ २०१७ रोजी 
सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीमध्ये घेण्यात आलेल्या । 
जबाबनुसार , उपरोक्त उमेदवारांनी वाचा क्रमांक १ व २, ३, ४ 
प्रमाणे विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने शपथपत्राव्दारे एकत्रित 
खर्च सादर करण्यास कसुर केल्याचे मान्य केले . 

त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी हिंगोली उक्त क्रमांक ०२ , 
नुसार प्राप्त अधिकारानुसार या आदेशाव्दारे मा निवडणूक 
आयोगाने निर्धारीत केल्यानुसार विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने 


हिंगोली , ०९ / ०३/ २०१७. 


अनिल भंडारी, 


जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


